महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेवर 
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग भारत 
सरकार, नवीन दिल्ली, यांच्या सदस्याला fasts 
निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्‍त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जजाप-२०१७/प्र.क्र. १०७/का-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार भवन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- ०८ मे, २०१८. 
वाचा:- 

१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.जजाप-२०१४/प्र.क्र.८१/का-७, दिनांक. ०४.०२.२०१६. 
२. आदिवासी विकास विभाग शासन शुध्दिपत्रक क्र. जजाप-२०१४/प्र क्र ८१/का-७, दि.१२.०२.२०१६. 
३. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. जजाप-२०१४/प्र.क्र.८८/का-७ (3), दि. ११.०७.२०१६. 
४. आदिवासी विकास विभाग शासन शुध्दिपत्रक क्र. जजाप-२०१४/प्र क्र ८८/का-७(३), दि. २५.०७.२०१६. 
५. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, नवीन दिल्ली, भारत सरकार दि. २९.१२.२०१७ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचीतील भाग ख मधील परिच्छेद ४ (१) अनुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये 
जनाजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे. उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयानुसार नवीन 
मंत्रिमंडळ स्थापनेनंतर महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लगार परिषदेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. तसेच 
संदर्भाधिन क्र. २ ते ४ च्या शासन निर्णयान्वये वेळोवेळी सदर परिषदेमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहे. 
संदर्भाधिन क्र. ५ च्या अध्यक्ष , राष्ट्रीय अनुसूचीत जनजाती आयोग, नवीन दिल्ली, भारत सरकार यांच्या पत्रान्वये 
त्यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, नवीन दिल्ली, भारत सरकार यांच्या प्रतिनिधींना परिषदेमध्ये सदस्य 
किंवा विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्‍त करणेबाबत विनंती केळेळी आहे. सदर बाबत शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचीतील भाग ख मधील परिच्छेद ४ चा उपपरिच्छेद ३ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार 
परिषद नियम १९६० च्या नियम १३ मध्ये मा. अध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद यांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, नवीन दिल्ली, भारत सरकार यांच्या 
प्रतिनिधींना परिषदेमध्ये विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त fears निमंत्रित सदस्यास दि. ०४.०२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ४व ५ 
नुसार विहित केलेल्या अटी व शर्ती लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः जजाप-२०१७/प्र.क्र. १०७/का-३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०८१५५४२५६९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Dr. Lalitkumar R Dhaygude 
DN: लक, o=Government Of Maharashtra, 


D | वी La | | t k U aa a [ ou=Tribal Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2,5.4.20=77ee43feb646b7ae43865425cald67a 


R D ) h a U d e 75cd7607faeae62a4e9bad488155d6d28, 
cn=Dr. Lalitkumar R Dhaygude 


(ललितकुमार रं.धायगुडे) 
कार्यासन अधिकारी 


मा.राज्यपालांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

मा.मंत्री (आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा.मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, नवीन दिल्ली , भारत सरकार 

सर्व सदस्य/कायम निमंत्रित सदस्य, महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद. 
मा.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

मा.सचिव (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहाय्य्क. 

qo) sya seared विकास, नाशिक. 

११) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१२) सर्व जिल्हाधिकारी. 

१३) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१४) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास,ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती. 

१५) संचालक, सामाजिक न्याय, पुणे. 

१६) आयुक्‍त,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., नाशिक 
१८) व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक 
१९) सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय,मुंबई. 

२०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२१) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

२२) निवासी लेखापरिक्षा,मुंबई. 

23) सहसंचालक,लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन,मंत्रालय,मुंबई. 

२४) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२५) आयुक्त, अनुसूचित जाती जमाती, भारत सरकार,नवी दिल्ली. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजाप-२०१७/प्र.क्र. १ ०७/का-३ 


२६) सचिव, लोकसभा सचिवालय, पार्लमेंट हाऊस. नवी दिल्ली. 

२७) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महमासंचालनालय,मुंबई. 

२८) सर्व सह सचिव/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२९) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
३०) निवडनस्ती, कार्यासन-३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


